महावितरण कंपनीला मुख्यमंत्री सौर कृषि 
पंप योजनेसाठी सर्वसाधारण लाभार्थी 
हिस्स्यापोरी सन २०१९-२० मधील 
प्रलंबीत अनुदान सन २०२०-२१ मध्ये 
वितरित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ६०/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १९ जून, २०२०. 


१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१४/प्र.क्र.२१९/ऊर्जा-७, दि.२७.०३.२०१५ व 
दिनांक १४.०६.२०१७ 
) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१६/प्र.क्र.३१९/ऊर्जा-७, दि.०४.११.२०१६ 
) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७, दि.१५.११.२०१८ 
) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१९/प्र. क्र.२८/ऊर्जा-७ दि.२८.०२.२०१९ 
५) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.६०/ऊर्जा-७, दि.०६.०३.२०१९ 
) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.६०/ऊर्जा-७, दि.०१.०८.२०१९ 
) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.६०/ऊर्जा-७, दि.१९.०३.२०२० 
८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ, २०२० 
९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० 
१०) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, WHMIS, वांद्रे (पुर्व, मुंबई यांचे क्र. संचालक (प्रकल्प) / 
महावितरण /मु.सौ.कृ.पं.यो./२०२०-२१/११२८०, दिनांक १२.०६.२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


शेतकऱयाला दिवसा सिंचन करणे शक्‍य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपारिक पध्दतीने कृषीपंप 
जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपोटी देण्यात येणा-या अनुदानात बचतीचे 
उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकरीता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहीत १ लक्ष सौर कृषीपंप 
टप्प्याटप्प्यात उपलब्ध करुन देण्याच्या “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेस” दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८च्या व 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप 
योजना” ही पूर्णत: राज्य शासनाची योजना असून या योजनेअंतर्गत पुढील ३ वर्षांच्या कालावधीत 
टप्प्याटप्प्याने एक लक्ष सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचे नियोजित आहे .पहिल्या टप्प्यात २५ हजार नग सौर 
कृषीपंप, दुसर्‍या व तिसऱया एकत्रीत टप्प्यात ७५ हजार नग सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित 
करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याकरीता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून १० 
टक्के हिस्सा देण्यात येणार असून १० टक्‍के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित टक्के ८०महावितरण Helos WH! 
खात्यात वाढीव वीज विक्रीवरील GAYA परस्पर जमा होणाऱ्या रक्कमेतून अदा करण्यात येणार आहे. 
शासन निर्णयानुसार दुसऱ्या टप्प्यातील ७५ हजार नग सौर कृषीपंपाच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांचा 
राज्य शासनाच्या अनुदानाचा ११८ टक्‍के हिस्सा रुपये १०. ३६कोटी परिगणीत करण्यात आलेला आहे .सदर 
प्रयोजनासाठी विभागाकडे अर्थसंकल्पिय तरतूद रुपये कोटीच्या अनुषंगाने १००रुपये३ . कोटी तरतूद ३७०९८ 
वितरीत करण्यात आली असल्याने वित्त विभागाने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सदर योजनेसाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ६०/ऊर्जा-७. 


मंजूर केलेल्या आठमाही सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत उर्वरित अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून दिनांक १९ मार्च, 
२०२० च्या शासन निर्णयान्वये रुपये ५२.६२९०२ कोटी तरतूद वितरणाचे आदेश विभागाकडून निर्गमित 
करण्यात आले. तथापि, राज्यातील कोव्हीड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत वित्त 
विभागाने निधी वितरणावर निर्बंध आणल्यामुळे सदर रकमेचे देयक कोषागराला सादर करणे शक्‍य झाले नाही. 
परिणामी सर्व रक्‍कम रुपये ९६.६२९०२ कोटी दिनांक ३१ मार्च, २०२० अखेर समर्पित करावी लागली. आता 
वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ मे, २०२० च्या शासन निर्णयातील सूचना विचारात घेऊन सन २०१९-२०२० या 
आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देयके सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीमधून भागवावी लागतील. 
एकंदरीत कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी २०२०-२०२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त ३३% निधी उपलब्ध 
होईल या सूत्राच्या अधीन राहून वित्त विभागाने २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यासाठी 
अर्थसंकल्पीत तरतूद रुपये २५०.०० कोटीच्या १० Tah रक्‍कम रुपये २५.०० कोटी तरतूद महावितरणला 
रोखीने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय :- 

“मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” ही पूर्णत: राज्य शासनाची योजना असून या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण 
गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून १० टक्के हिस्सा देण्यात येणार असून 
शासन निर्णयानुसार दुसऱया व तिसऱ्या एकत्रीत टप्प्यात ७५००० नग सौर कृषीपंपातील सर्वसाधारण गटाच्या 
५९१३८ लाभार्थ्यांचा राज्य शासनाच्या अनुदानाच्या १० टक्के हिस्स्यापोटी उपलब्ध तरतूदीनुसार रुपये 
२५.०० कोटी (रुपये पंचवीस कोटी फक्त) रक्‍कम अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्व, मुंबई यांना वितरित करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
असून सदर निधी त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व 
कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष 
साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
महावितरणने शासनास सादर करण्यात यावा. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची 
रक्‍कम केवळ “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” अंतर्गत सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी खर्च करण्यात येईल याची महावितरणकडून 
खातरजमा करण्यात यावी. 

४. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, 
प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्वी, मुंबई यांनी आवश्‍यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे 
तपासणीसाठी सादर करावीत. 


५. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक-के-६, २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ०२, सौर १०२, प्रकाश 
होल्ट, (०१) सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम (०१)(०१) सौर वीजेवरील कृषि पंप बसविण्यासाठी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ६०/ऊर्जा-७. 


सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (राज्य हिस्सा ५%) ३३ अर्थ सहाय्य (२८१००९०२)” या लेखाज्ीर्षाखाली 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम अंतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी सदर 
निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे 
(पुर्व, मुंबई यांना निधी वितरीत करतांना महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२० शासन परिपत्रक वित्त 
विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२० च्या सोबतच्या परिशिष्टातील 
तपासणी सूचीमधील लागू असलेल्या अटींची पूर्तता होत असून, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
अर्थस-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० मधील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय विभागाच्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१९१२३००३८२१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nanasaheb 
Rajaram 
Dhane 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, Haris, वांद्रे (पुर्व), 
मुंबई. 

२. सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, 93 वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई ३२ 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी,रालेवि/अराप, मुंबई ४००००१ 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय. वांद्रे पूर्व , मुंबई ४०००५१ 

९. उप सचिव (ऊर्जा-५ ,उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१०. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४, व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

११. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग,३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर 
मार्ग, चेंबूर मुंबई. 

१२. अवर सचिव ( ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. निवड नस्ती, ऊर्जा-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


